महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं-१२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ जुले, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेडा क्र.उसप १३२२/प्र.क्र.२/का.१४, दि.२०.०५.२०२२. 
२. शासन आदेशा क्र.नासेमं १०२३/प्र.क्र. १४१/प्रशा-१ (का-१४), दि.२९.०२.२०२४. 


आदेठा 


श्री.चंद्रकांत अरूण विभुते, उप सचिव हे दि.२७.०६.२०१५ पासून शास्त्रज्ञ श्रेणी-१, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये 
श्री.विभूते यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना सदर पदावर प्रपत्र बढती देण्यात 
आली. तसेच, संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. श्री.विभूते यांच्या सदर पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०६.२०२४ पासून पुढे 
दि.३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. आता या आदेशान्वये, श्री. चंद्रकांत अरूण विभूते, उप सचिव यांची सदर पदावरील 
प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागातील उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. श्री.विभूते, उप सचिव यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
४. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०११६५२४७४६०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT : 
SHRIDHAR SHELAR 2 
(प्र. श्री. शेलार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

ADI RATION DEPARTMENT, 

808a7686c8d5 106a1feS53bcee5455c94da9b2df26765e229 
=Maharashtra, 


)3E54745E990386674B41FO 
\SHANT SHRIDHAR SHELAR 


प्रत, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

७. निवडनस्ती प्रश्‍ा-१. 


Cc tv A OO 


